सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील विविध शासकीय दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०८/०७/२०२२ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस- 
२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर- 
२२०११/७९/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक ०२/०६/२०२२. 


AN 
~~ 


eS 


o~ 
— 
~~ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ०२/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये, मुंबई/ औरंगाबाद/ नागपूर करीता 
यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
दंत महाविद्यालये व रुग्णालये, मुंबई/ औरंगाबाद/ नागपूर करीता सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रु. ३,३१,१७,४२८/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी, एकतीस लक्ष, 
सतरा हजार, Aa अठ्ठावीस रुपये मात्र) इतक्या किंमतीची सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या परिशिष्ट-“अ” व “ब” मधील यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अटी :- 


१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्नी-साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू 
व वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा GAAS इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच निविदा 
प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा प्रसिद्ध 
करणे हाफकीन महामंडळास WI होईल यानुषंगाने आयुक्‍त , वैद्यकीय शिक्षण आणि 


संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


य“ 


१२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत 
करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


१३ 


~— 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्चखालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३८) - शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १७२७) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७9 अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०८१२०९३४१९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.08 17:34:40 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

३. जिल्हाधिकारी, मुंबई/ औरंगाबाद/ नागपूर (संचालनालयामार्फत) 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई/ औरंगाबाद/ नागपूर 

(संचालनालयामार्फत) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/ नागपूर (संचालनालयामार्फत) 
. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


one 6 _ -€४ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.१९१/ प्रश्ा-१, दिनांक ०८/०७/२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-“अ” 


एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीची मागणीचा एकत्रित THAT खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ. | यंत्राचे नाव ई- संस्थेचे नावा । नग प्रति नग यंत्रांची एकूण 
क्र. उपकरण संख्या अंदाजित | अंदाजित किंमत 
मागणी क्र. किंमत 
1 आयओपीए एक्स | 2220488 |शा.दं.म.व २ १६५०८८ ३३०१७६ 
रे मशीन विथ ८००६०  । रू, औरंगाबाद 
स्टँड (फ्लोर २२२०५९९ 'शा.दं.म.व ४ १६५०८८ ६६०३५२ 
मॉडेल) ८००७० | रू,नागपूर 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण ६ ९९०५२८ 
२ | रेडियोव्हिजीओ | २२२०५९९ शा.दं.म.व 2 340000 (900000 
ग्राफी ८००७० । GARTER 
(आरव्हीजी) विथ | २२२०५९९ 'शा.दं.म.व २ ३५०००० ७००००० 
अँक्सेसरीज ८०२५४ =| रू, मुंबई 
एकूण ४ | १४००००० 
३ | आरव्हीजी विथ । २२२०५९९ |(शा.दं.म.व = 340000 340000 
लॅपटॉप सिस्टीम | ८००७६ | रू, नागपूर 
२२२०५९९ | 3.4.4.7 | 340000 340000 
८०२५४ | रू, मुंबई 
(संस्थास्तरावरील खरेदी) एकूण २ ७००००० 
(Merge Equipment) एकूण किंमत ३०९०५२८ 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.08 17:35:30 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.१९१/ प्रशा-१, दिनांक ०८/०७/२०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट-“ब” 


सामाईक स्वरुपाची यंत्रसामुग्री वगळता उर्वरित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या मागणीचा 
संस्थानिहाय तपज्ील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव न नग प्रति नग यंत्रांची एकूण 
उपकरण । संख्या । अंदाजित अंदाजित किंमत 
मागणी क्र. किंमत 
| शासकीय दंत | आटोक्लेव्ह the २२२०५९९ २ १५०००० 300000 
महाविद्यालय | लोडिंग ८००५१ 
व रूग्णालय, | ऑटोक्लेव्ह २२२०५९९ 7 २८०००० २८०००० 
औरंगाबाद  । प्रोग्रामेबळ फॉर ८००१७ 
ऑल रकमेंडेड 
सायकल 
आऑटोक्लेव्ह - २२२०५९९ २ ६०००० १२०००० 
प्रोस्थोडोन्टीस ८००१६ 
TINTON २२२०५९९ | ४ ६०००० २४०००० 
कंपाऊंड ८००६४ 
मायक्रोस्कोप 
(मिडीयम एंड) 
कार्बन मोनोक्साईड | २२२०५९९ | ८०००० ८०००० 
ब्रैथय मॉनिटर ८००४४ 
सेट्रीफ्युज मशीन २२२०५९९ शि ७०००० ७०००० 
८००५४ 
कॉम्प्युटर - २२२०५९९ | २ १३२००० २६४००० 
पेरियोडोन्टोळीजी | ८००५२ 
डेस्कटॉप कॉम्प्युटर | २२२०५९९ | ६०००० ६०००० 
८००४१ 
२२२०५९९ | ६०००० ६०००० 
८००५९ 
डिजीटल २२२०५९९ १ २६००००० २६००००० 
पॅनारोमिक एक्स रे | ८००४० 
Hal विथ 
सेफॅलोमेट्रिक 
फॅसिलिटी अँण्ड 
टिएमजे प्रोग्राम 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव द< नग प्रति नग यंत्रांची एकूण 

उपकरण । संख्या अंदाजित | अंदाजित किंमत 
मागणी क्र. किंमत 

डिएसएल आर २२२०५९९ हि ९०००० ९०००० 

कॅमेरा (मिडियम ८००५८ 

एंड) 

एक्सट्रा ओरल एक्स | २२२०५९९ _ २५०००० २५०००० 

रे मज्ञीन ८००४२ 

एलईडी स्मार्ट टीव्ही | २२२०५९९ i ६५००० ६५००० 
८००४८ 

मोनोक्‍्युलर २२२०५९९ हि २६००० २६०००० 

मायक्रोस्कोप ८००५७ 

(मिडियम एंड) 

निडल बर्नर विथ २२२०५९९ २ ४५०० ९००० 

सिरींज कटर ८००४९ 

(मिडियम एंड) 

निडल बर्नर विथ २२२०५९९ ४ ८००० ३२००० 

सिरींज कटर - ८००५५ 

पेरिओडोन्टोलॉजी 

पेडियाट्रिक SCH | २२२०५९९ नि ३५०००० २१००००० 

चेअर विथ ८००६१ 

अँक्सेसरीज 

फास्पर प्लेट २२२०५९९ शि ७५०००० ७५०००० 

सिस्टीम विथ ८००४५ 

कॉम्प्युटर अँण्ड 

प्रिंटर 

पिऐझो अल्ट्रा - २२२०५९९ | ५ ५०००० २५०००० 

सॉनिक Coe ८००६३ 

रेफ्रिजिरेटर - २२२०५९९ ba 24000 24000 

ऑथोडोन्टीस ८००३९ 

सेमी इक्वीपड २२२०५९९ 7 340000 3400000 

STH चेअर विथ | ८००५० 

स्केलर युनिट 

(मिडियम एंड) 

सॉफ्ट टिश्यू लेझर । २२२०५९९ णं ५००००० ५००००० 
८००५३ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव द< नग प्रति नग यंत्रांची एकूण 
उपकरण | de | अंदाजित | अंदाजित किंमत 
मागणी क्र. किंमत 
एक्सरे ड्रायर फॉर ॒। २२२०५९९ | 30000 30000 
आयओपीए फिल्मस | ८००४३ 
एकूण ११९३५००० 
२ MAPS दंत | कोन बिम काम्प्युटेड २२२०५९९ | 40000000 40000000 
महाविद्यालय | टोमोग्राफी मशीन । ८०२५२ 
व रूग्णालय, । (सीबीसीटी मशीन) 
मुंबई इन्ट्राओरल कॅमेरा | २२२०५९९ | ३५००० ३५००० 
८०२५५ 
एकूण १००३५००० 
३ शासकीय दंत | TARA इक्वीपमेट | २२२०५९९ ३ ४००० १२००० 
महाविद्यालय ८००७० 
व रूग्णालय, | Sco चेअर २२२०५९९ 4 200000 4000000 
नागपूर ८००७५ 
STH चेअर विथ । २२२०५९९ ३ २८५००० ८५५००० 
कंप्रेसर, ८००७३ 
स्टेबीलायझर, 
स्केलर अँण्ड एअर 
रोटर हॅन्ड पीस (ई 
टाईप) 
डेन्टल चेअर ATS | २२२०५९९ ३ ३१५००० ९४५००० 
युनिट (हाय एंड) ८००७१ 
STH चेअर अण्ड । २२२०५९९ २ ३२५००० ६५०००० 
युनिट (मिडियम एंड) | ८००७१ 
डेन्टल चेअर विथ । २२२०५९९ द १५०००० ९००००० 
अटॅचमेंट युनिट ८००७० 
इलेक्ट्रीकली २२२०५९९ | ५ १९५००० ९७५००० 
ऑपरेटेड डेन्टल ८००७१ 
चेअर विथ ऑपरेटेड 
स्टूल (लो एंड) 
इलेक्ट्रीकली २२२०५९९ | ३ ३००००० ९००००० 
ऑपरेटेड डेन्टल ८००७४ 
चेअर विथ ऑपरेटेड 
स्टूल (मिडियम एंड) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव = नग प्रति नग यंत्रांची एकूण 
उपकरण | संख्या अंदाजित | अंदाजित किंमत 
मागणी क्र. किंमत 
फ्रंट लोडिंग २२२०५९९ ३ २९५००० ८८५००० 
ऑटोक्लेव्ह - ८००७० 
ऑथोडोन्टीक्स 
ग्लुकोमीटर (हय  । २२२०५९९ | २९०० २९०० 
एंड) ८००७७ 
पेडियाट्रिक SEH | २२२०५९९ ३ 300000 200000 
चेअर ८००७२ 
रेफ्रिजिरेटर २२२०५९९ | ३२००० ३२००० 
(मिडियम एंड) ८००७२ 
एकूण ८०५६९०० 
(Non - Merge Equipment) एकूण किंमत ३००२६९०० 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.08 17:36:42 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१९१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.१९१/ प्र्ञा-१, दिनांक ०८/०७/२०२२ सोबतचा 


गोषवारा 


सामाईक व सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री वगळता संस्थानिहाय एकूण मागणी दर्शविणारा 
al (Merged and Non-Merged Equipment) 


अ.क्र संस्थेचे नाव सामाईक स्वरुपांची | सामाईक स्वरुपांची | प्रस्तावाची एकूण 
यंत्रसामुग्री प्रस्तावाची | यंत्रसामुग्री वगळता किंमत 
संस्थानिहाय एकूण । प्रस्तावाची संस्थानिहाय | (५३५४) 
रक्‍कम एकूण रक्‍कम 

Ee २ ३ 1 ४ | ५ 

शि शासकीय दंत ३३०१७६ ११९३५००० १२२६५१७६ 
महाविद्यालय व 
रूग्णालय, औरंगाबाद 

२ शासकीय दंत १०५०००० १००३५००० ११०८५००० 
महाविद्यालय व 
रूग्णालय, मुंबई 

३ | शासकीय दंत १७१०३५२ ८०५६९०० ९७६७२५२ 
महाविद्यालय व 
रूग्णालय, नागपूर 
एकूण किंमत ३०९०५२८ ३००२६९०० ३३११७४२८ 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.08 17:37:57 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


